कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकारांना 
अर्थसहाय्य देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, समक्रमांक 


दिनांक 3 नोव्हेंबर, २०२१ 


२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं / 
१९०६, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ 


शुध्दीपत्रक 


उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव उपर्निर्दिष्ट 
क्र. २ येथील पत्रान्वये,संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्याकडुन प्राप्त झाला 


आहे.सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपर्निर्दिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयात, खाळील 
तक्‍्त्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 


मधील, 


अ. 
क्र शासन निर्णयातील मुद्दा शासन निर्णयामधील सुधारणा 
1 १_| २ या 
| . शासन निर्णयातील नमूद तक्ता क्र.१। “५६,००० कलाकार (प्रति कलाकार 
अ” मधील, रू. ५,०००/- प्रमाणे) मुंबई शहर, मुंबई 
“५६,००० कलाकार (प्रति कलाकार | उपनगर, ठाणे व पुणे या जिल्हयांनी प्रत्येकी 
रु.५,०००/- प्रमाणे)” कमाळ २००० कलाकार व उर्वरित 
च्या ऐवजी जिल्हयांनी १५०० कलाकारांची निवड 
करावयाची आहे” 
असे वाचावे 

२. | शासन निर्णातील तक्ता २ मध्ये २। “प्रत्येक जिल्हयासाठी करण्यात येणा-या 


रु.२.७५ लक्ष इतक्या निधीचा विनियोग या 


“प्रत्येक जिल्हयासाठी करण्यात 


योजनेअंतर्गत खालील बाबीवर करण्यात 


येणा-या रु.२.७५ लक्ष इतक्या निधीचा 
विनियोग या योजनेअंतर्गत खालील 
बाबीवर करण्यात यावा. 

१. प्रशासकीय बाबी 


२. स्टेशनरी खर्च 


यावा. 
१. प्रशासकीय बाबी 

२. स्टेशनरी खर्च 

३. बैठक आयोजन 

४. या प्रयोजनार्थ विविध बाबींवर होणारा 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७/सां.का.४ 


३. बैठक आयोजन अनुषंगीक खर्च 
४. या प्रयोजनार्थ विविध बाबींवर | ५.बैठक भत्ता- या प्रयोजनार्थ आयोजित 
होणारा अनुषंगीक खर्च” करण्यात येणाऱ्या बैठकीकरिता अशासकीय 
च्या ऐवजी सदस्यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
भत्ते अनुज्ञेय राहतील” 
असे वाचावे 
३. | परिशिष्ट “अ” येथील निवड पध्दती व । “महाराष्ट्र राज्यातील संघटित व असंघटित 
VHS कलाकारांबाबतच्या पात्रता | क्षेत्रातील पूर्णवेळ कळले वर गुजराण असणारे 
निकष व अटी येथील मुद्दा क्र. १ मधीळ, | कळाकार ठदा.तमाशा,  खडीगंमत, 
“महाराष्ट्र राज्यातील प्रयोगात्मक | वासुदेव, पोतराज, चित्रकथी, बहुरुपी, 
कळेतील केवळ कलेवर गुजराण | कीर्तनकार, प्रबोधनकार, वारकरी 
असणारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल | संप्रदायातील तसेच स्थानिक ठिकाणी 
कलाकार” आढळणारे प्रयोगात्मक कलाप्रकारातील 
च्या ऐवजी केवळ कलेवर उदरनिर्वाह असणारे आर्थिक 
दृष्टया दुर्बळ कलाकार” 
असे वाचावे 
x) । परिशिष्ट “अ” येथील “ब” मधील | परिशिष्ट “अ” येथील “ब” मधील 


अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे 
यातील अ.क्र. ७, 
“संगीतबारीसाठी आर्थिक वर्ष २०१७- 


अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे यातील 
अ.क्र. ७, 
“संगीतबारीसाठी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ 


१८ पासून किमान तीन वर्षे सातत्याने 
दरवर्षी सरासरी किमान १०० प्रयोग 
केल्याचे कलाकेंद्र प्रमुख / 
आयोजकांची पत्रे / हॅण्डबील / 


पासून किमान तीन वर्षे सातत्याने दरवर्षी 
सरासरी किमान १०० प्रयोग केल्याचे 
कलाकेंद्र प्रमुख / आयोजकांची पत्रे / 
हॅण्डडीलळ  / कार्यक्रमपत्रिका / 


कार्यक्रमपत्रिका / वर्तमानपत्रातील 
जाहिरात / बातमी / ग्रामसेवक / 


वर्तमानपत्रातील जाहिरात / बातमी / 
ग्रामसेवक / सरपंच यांचे प्रमाणपत्र जोडणे 


सरपंच यांचे प्रमाणपत्र जोडणे 
आवश्‍यक” 


आवश्‍यक” 
वगळण्यात येत आहे. 


परिच्छेद ६ मधील “अ”. 
“मागणी क्र. झेडडी-२, (०१) (०१) 
साहित्य कला इ. क्षेत्रातील मान्यवर 
व्यक्‍तींना आर्थिक सहाय्य, (२२०५ 
१९०१) ३१ सहाय्यक अनुदाने” 

च्या ऐवजी 


“मागणी क्र. झेडडी-२, ८०० इतर खर्च (०१) 
साहित्य कला क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्‍तींना 
आर्थिक सहाय्य, (०१) (०१) साहित्य कला 
इ. क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्‍तींना आर्थिक 
सहाय्य (अनिवायी 
(२२०५ १९०१) ५० इतर खर्च” 

असे वाचावे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७/सां.का.४ 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२११२१७१७१३२२१२२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 

मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग व नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

६. सर्व विभागीय आयुक्त / सर्व जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद/आयुक्‍त, महानगर पालिका /मुख्याधिकारी, नगर पालिका 

७. सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

८. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

९. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई Yoo ०३२ 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१५.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१६.निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


